RNINo . MAHBIL / 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - ४९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे २४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


शासकीय अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


नगरविकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 


दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१८ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 

क्रमांक टीपीएस-१६१७ /३७६/ प्र.क्र . २७७/ २०१८ / नवि -९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित (यापुढे “ उक्त विमानतळ 
कंपनी ” असे संबोधले आहे ) ही कंपनी, कंपनी अधिनियम , १ ९ ५६ अन्वये संस्थापित झाली आहे व महाराष्ट्र शासनाच्या नियंत्रणाखाली कार्य 
करीत आहे; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विकास विभागाने शासन निर्णय क्रमांक एव्हीएन -१००८ / प्र.क्र . ५२०/ ०८/ २- अ , 
दिनांक २३ जुलै २००८ अन्वये महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित मार्फत विमानतळाच्या उभारणी / विकासासाठी (यापुढे “ उक्त प्रयोजन " 
असे संबोधले आहे), मौजे काकडी, तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर येथील अंदाजे ४०० हेक्टर खाजगी जमीन संपादित करण्यास , 
या जमीन संपादनासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित यांना विशेष नियोजन प्राधिकरण (SPA) म्हणून घोषित करण्यास तसेच 
या संदर्भात अनुषंगिक बाबीस प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१६०८ / २६६२ / प्र.क्र . १११/ ० ९/ नवि -९ , दिनांक 
२८ मे २००९ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ ( १९ ६६ चा महा.क्रमांक ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम " 
असे संबोधले आहे) याच्या कलम ४० च्या पोट - कलम १ ( ब) अन्वये मौजे काकडी, तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर येथील ३०२.८० 
हेक्टर “शिर्डी विमानतळ क्षेत्र ” म्हणून अधिसूचित क्षेत्र म्हणून जाहीर करून सदर क्षेत्राकरिता ( यापुढे “ उक्त अधिसूचित क्षेत्र ” असे संबोधले 
आहे ) महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित यांची “विशेष नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून नियुक्ती केली आहे (यापुढे “ उक्त प्राधिकरण " 
असे संबोधले आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने उक्त प्रयोजनासाठी मौजे काकडी, तालुका कोपरगाव , मौजे वडझरी खुर्द, तालुका संगमनेर , मौजे 
केलवड ( खुर्द + बुद्रुक ), तालुका राहाता येथील एकूण ३५०.८५ हेक्टर क्षेत्र संपादित केले असून त्याचा सर्व्हेनिहाय तपशील प्रस्तावासोबत 
सादर केला आहे . त्यानुसार मौजे काकडी येथील एकूण ३४३.३२ हेक्टर व मौजे वडझरी खुर्द, मौजे केलवड ( खुर्द + बुद्रुक ) येथील 


वि ( एच) ४४० 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १९ ४० 


७.५३ हेक्टर क्षेत्र संपादित केले आहे. मौजे काकडी येथील ३०२.८० हेक्टर अधिसूचित क्षेत्रापैकी २९ ८.३१ हेक्टर क्षेत्र संपादित केले असल्याने 
शिर्डी विमानतळ अधिसूचित क्षेत्रामधील ४.४९ हेक्टर क्षेत्र निरधिसूचित करणेची व उक्त अधिनियमाच्या कलम ४० च्या पोट- कलम १ (ब ) 
अन्वये ५२.५४ हेक्टर क्षेत्र उक्त प्रयोजनासाठी “ अधिसूचित क्षेत्र ” म्हणून जाहीर करून सदर क्षेत्राकरिता त्यांची “विशेष नियोजन प्राधिकरण " 
म्हणून नियुक्ती करण्याची विनंती दिनांक १९ एप्रिल २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या पत्रान्वये शासनास केली आहे ( यापुढे “ उक्त 
प्रस्ताव ” असे संबोधले आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने उक्त प्रयोजनासाठी सादर उक्त प्रस्तावास सुनियोजित विकासाच्या दृष्टीने मंजुरी प्रदान करणे 
आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि आता, त्याअर्थी, शासन उक्त अधिनियमाचे कलम ४० चे उप - कलम (१-ब) अन्वये व त्या अनुषंगाने प्राप्त इतर अधिकारांचा उपयोग 


करून. 


. 


( १ ) सोबतच्या परिशिष्ट “ अ ” मध्ये नमूद क्षेत्र “ अधिसूचित क्षेत्र ” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे व परिशिष्ट “ ब ” मधील क्षेत्र “ उक्त 

अधिसूचित क्षेत्र ” यामधून निरधिसूचित करण्यात येत आहे. 
( २ ) उक्त परिशिष्ट “ अ ” मधील अधिसूचित क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित यांची “विशेष नियोजन प्राधिकरण ” 

म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे, आणि ; 
( ३ ) उक्त परिशिष्ट “ अ ” मधील अधिसूचित क्षेत्रासाठी सदर अधिसूचनेपूर्वी कार्यरत नियोजन प्राधिकरण , विशेष नियोजन प्राधिकरण, 

नवीन शहर विकास प्राधिकरण यांचे अधिकार संपुष्टात येत असल्याचे जाहीर करण्यात येत आहे. 
प्रस्तुत अधिसूचना जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत एक महिन्यापर्यंत उपलब्ध राहील. 
( १ ) विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग , नाशिक . 
( २) जिल्हाधिकारी , अहमदनगर . 
( ३) विभागीय सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक . 
( ४) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित, मुंबई, ८ वा मजला, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ 
परेड , मुंबई -४०० ००५. 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


जिल्हा 


तालुका 


गाव 


क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


अधिसूचित क्षेत्र 


१ 


अहमदनगर 


कोपरगाव 


काकडी 


४५.०१ 


२ 


अहमदनगर 


संगमनेर 


५.५६ 


मौजे वडझरी खुर्द 
केलवड ( खुर्द + बुद्रुक ) 


३ 


अहमदनगर 


राहाता 


१.९ ७ 


एकूण .. 


५२.५४ 


उक्त अधिसूचित क्षेत्र यामधून निरधिसूचित करावयाचे क्षेत्र 
कोपरगाव 

काकडी 


१ 


अहमदनगर 


४.४ ९ 


एकूण .. 


४.४ ९ 


उपरोक्त अधिसूचित क्षेत्र व त्याच्या नकाशावर सीमा खालीलप्रमाणे आहेत . 
उत्तरेस : वडझरी खुर्द गाव सीमेलगत सर्व्हे क्रमांक ८६ (भाग) आणि काकडीमधील सर्व्हे क्रमांक २२२ ( भाग) , २२४ (भाग), 

२२३ ( भाग), २२१ , २०७, २०६, २०५ ( भाग), ३०५ ( भाग), ३०६ ( भाग), २०४ ( भाग), १७० ( भाग), ३२५ ( भाग), 
३२४ ( भाग) , १६८ ( भाग), १६७ ( भाग), १६६ ( भाग), ८३ ( भाग) , ८४ ( भाग), ८६ ( भाग), ८७ ( भाग), ९ ५ ( भाग) , 

९ ४ ( भाग) , ६ ९ (भाग), ९ ७ , ९९ , १०३ व १०५. 
पूर्वेस : केलवड ( बुद्रुक ) सीमेलगत सर्व्हे क्रमांक ३३० ( भाग), ३०५ (भाग), ३०४ ( भाग) आणि केलवड ( खुर्द) मधील १११ ( भाग), 

११२ ( भाग), ११३ ( भाग). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १९ ४० 


३ 


दक्षिणेस 


: काकडी येथील सर्व्हे क्रमांक १२९ ( भाग), १२८ ( भाग), १२७ (भाग ), १२६ ( भाग) , १२५ ( भाग), १२४ ( भाग) , 

१२३ ( भाग) , १२२ ( भाग ), १२१ ( भाग ), १३६ ( भाग ), १३७ (भाग), १३८ ( भाग ), १४० ( भाग ), १५१ ( भाग ), १५० (भाग) , 
१४ ९ ( भाग) , १४८ ( भाग) , १४७ ( भाग) , १४६ ( भाग) , १६३ ( भाग ), १६२ ( भाग ), १६० ( भाग ), १६१ ( भाग ), १७५ ( भाग) , 
१७९ ( भाग) , १८० ( भाग), १८८ ( भाग), १८ ९ ( भाग), १ ९ ३ ( भाग), १ ९ ४ ( भाग), २०३ ( भाग ) , २०२ ( भाग) , 
२०१ (भाग) , २०० (भाग), १ ९९ आणि वडझरी खुर्द मधील सर्व्हे क्रमांक १०८ ( भाग ). 


- 


- 


, 


, 


- 


पश्चिमेस 


: वडझरी खुर्द मधील सर्व्हे क्रमांक ८६ ( भाग), ८८ ( भाग), ८ ९ ( भाग), १०६ ( भाग) व १०५ ( भाग). 


परिशिष्ट " अ " 


+ 


, 


. 


( शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१६१७/३७६/ प्र.क्र .२७७/ २०१८/ नवि -९, दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१८ ) 
मौजे काकडी, तालुका कोपरगाव , मौजे वडझरी खुर्द, तालुका संगमनेर , मौजे केलवड ( खुर्द+ बुद्रुक ), तालुका राहाता , जिल्हा अहमदनगर 
येथील घोषित “ अधिसूचित क्षेत्र ” दर्शविणारा तक्ता व सदर क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित , यांची “विशेष नियोजन 
प्राधिकरण ” म्हणून नियुक्ती 
जिल्हा तालुका 

सर्व्हे क्रमांक 

क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये) 


अ . क्र . 


गाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


अहमदनगर 


कोपरगाव 


काकडी 


६४ ( भाग) 


०.३५ 


२ 


६५ ( भाग ) 


०.३५ 


३ 


८७ ( भाग ) 


०.०२ 


४ 


९ ४ ( भाग) 


०.२ ९ 


५ 


९ ५ ( भाग ) 


१.८४ 


w 


९ ६ ( भाग ) 


०.३९ 


७ 


९ ७ ( भाग) 


०.४७ 


८ 


१२१ (भाग) 


०.१ ९ 


९ 


१२२ ( भाग) 


०.१८ 


१० 


१२३ ( भाग ) 


०.१२ 


११ 


१२४ ( भाग) 


०.१३ 


१२ 


१२५ ( भाग ) 


०.१४ 


१३ 


१२६ (भाग) 


०.१३ 


१४ 


१२७ ( भाग) 


०.० ९ 


१५ 


१२८ ( भाग) 


०.३४ 


१६ 


१२९ ( भाग ) 


०.४२ 


१७ 


१३६ ( भाग ) 


०.२० 


१८ 


१३७ ( भाग ) 


०.०७ 


१ ९ 


१३८ (भाग) 


०.११ 


२० 


१४० ( भाग ) 


०.२६ 


२१ 


१४६ (भाग) 


०.१२ 


२२ 


१४७ ( भाग ) 


०.२३ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२, २०१८ / अग्रहायण १५ - २१ , शके १९ ४० 


परिशिष्ट अ 


चालू 


अ . क्र . 


जिल्हा 


तालुका 


गाव 


सव्र्हे क्रमांक 


क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये) 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


२३ 


अहमदनगर 


कोपरगाव 


काकडी 


१४८ ( भाग ) 


०.०६ 


२४ 


१४ ९ 


( भाग ) 


०.० ९ 


२५ 


१५० (भाग) 


०.२० 


२६ 


१५१ (भाग) 


०.३० 


२७ 


१५८ ( भाग ) 


०.४७ 


२८ 


१५ ९ ( भाग ) 


०.२० 


२ ९ 


१६१ ( भाग) 


३.११ 


३० 


३ 


१६२ ( भाग) 


०.१७ 


३१ 


१६३ ( भाग ) 


०.१२ 


३२ 


१६८ 


( भाग) 


०.७२ 


३३ 


१७० ( भाग) 


१.१३ 


३४ 


१७२ ( भाग) 


०.२५ 


३५ 


१७३ ( भाग ) 


३.२४ 


३६ 


१७४ ( भाग ) 


४.३५ 


३७ 


१७५ ( भाग) 


४.६५ 


३८ 


१७ ९ ( भाग) 


१.१५ 


३ ९ 


१८० (भाग ) 


१.६५ 


४० 


१८१ ( भाग ) 


१.० ९ 


४१ 


१८८ (भाग ) 


०.२५ 


४२ 


१८ ९ 


( भाग) 


०.१७ 


४३ 


१ ९ ३ (भाग) 


१.७५ 


४४ 


१ ९ ४ ( भाग ) 


१.३९ 


४५ 


१ ९९ 


( भाग) 


१.३५ 


४६ 


२०० ( भाग ) 


२.१ ९ 


४७ 


२०१ ( भाग) 


०.७३ 


४८ 


२०२ ( भाग) 


१.३० 


४ ९ 


२०३ 


२.१२ 


५० 


२०५ ( भाग) 


१.०७ 


५१ 


२०६ ( भाग) 


०.३७ 


५२ 


२०७ ( भाग ) 


०.२७ 


५३ 


२२२ ( भाग) 


०.१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२, २०१८ / अग्रहायण १५ - २१ , शके १९ ४० 


५ 


परिशिष्ट अ 


चालू 


अ . क्र . 


जिल्हा 


तालुका 


गाव 


सव्र्हे क्रमांक 


क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये) 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


५४ 


अहमदनगर 


कोपरगाव 


काकडी 


०.५ ९ ( भाग) 


०.५ ९ 


५५ 


१.१० ( भाग ) 


१.१० 


५६ 


१.१ ९ ( भाग ) 


१.१ ९ 


५७ 


१.३५ ( भाग) 


१.३५ 


५८ 


०.३० (भाग) 


०.३० 


अहमदनगर 


संगमनेर 


वडझरी खुर्द 


८६ ( भाग ) 


०.२५ 


२ 


८७ ( भाग ) 


०.२२ 


३ 


८ ९ ( भाग) 


१.४० 


४ 


१०७ (भाग) 


३.५६ 


५ 


१०८ ( भाग) 


०.१३ 


अहमदनगर 


राहाता 


केलवड ( बुद्रुक) 


१११ 


०.३५ 


२ 


११२ 


०.३६ 


३ 


११३ 


०.१३ 


१ 


अहमदनगर 


राहाता 


केलवड ( खुर्द) 


३०४ 


०.२६ 


? 


३०५ 


०.४५ 


بره 


३३० 


०.४२ 


परिशिष्ट " ब " 


( शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१६१७/ ३७६/ प्र.क्र .२७७ / २०१८/ नवि -९, दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१८) 
शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१६०८/ २६६२/ प्र.क्र . १११ / ०९/ नवि -९, दिनांक २८ मे २००९ अन्वये मौजे काकडी, तालुका 

कोपरगाव 
येथील “शिर्डी विमानतळ क्षेत्र ” यामधून निरधिसूचित करण्यात आलेले क्षेत्र 
सर्व्हे क्रमांक एकूण अधिसूचित क्षेत्र 

वगळण्यात आलेले क्षेत्र निव्वळ अधिसूचित क्षेत्र 
( हेक्टरमध्ये) 

( हेक्टरमध्ये) 

( हेक्टरमध्ये ) 


अ . क्र . 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


१ 


२०४ ( भाग) 


१३.२४ 


३.३१ 


९.९ ३ 


२ 


२२१ ( भाग) 


४.२ ९ 


१.१८ 


३.११ 


एकूण . 


१७.५३ 


४.४ ९ 


१३.०४ 


सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 

महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रा . शा . चौहान , 
कक्ष अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन. 


۶ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १ ९४० 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032 
dated 22nd November 2018 

NOTIFICATION 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS - 1617 / 376 /C.R.-277 / 2018/UD -9.- Whereas, the Maharashtra Airport Development Company 
Limited (hereinafter referred to "the said Airport Company ") is a company incorporated under the 
Companies Act, 1956 and functions under the superintendence and control of the Government of 
Maharashtra ; 

and whereas , Government of Maharashtra in General Administration Department vide Notification 
No.AVN . 1008 /C.R.520 /08 / 28 - A , dated 23rd July 2008 has granted the administrative approval for 
acquisition of Private Land admeasuring 400 Hectare for Development / Construction of Airport and 
allied activities (hereinafter referred to as " the said Purpose ") at village Kakadi, taluka Kopargaon , 
district Ahmednagar by Maharashtra Airport Development Company Limited and to declare the said 
Company as Special Planning Authority ; 

and whereas , Government of Maharashtra in Urban Development Department vide Notification 
No. TPS - 1608 /2662 /CR - 111 /09/UD -9 , date 28th May 2009 has notified the land admeasuring 302.80 
Hectares of village Kakadi, taluka Kopargaon , district Ahmadnagar as " Notified Area" (hereinafter referred 
to as " the said Notified Area" ) and appointed the Maharashtra Airport Development Company Limited 
to be Special Planning Authority (hereinafter referred to as " the said Authority") for the said Notified Area, 
as per provisions of sub - section ( 1) and ( 1 - B ) of Section 40 of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as the said Act" ) ; 

and whereas , the said Airport Company has acquired the total area admeasuring 350.85 Hectares 
of village Kakadi, taluka Kopargaon , village Wadzari Khurd , Sangamner , village Kelwad (Khurd + Budruk ) 
taluka Rahata for the said Purpose and submitted the survey numberwise details of the acquired land 
along with the proposal. Accordingly an area admeasuring 343.42 Hectares of village Kakadi and 7.53 
Hectares of village Wadzari Khurd , Kelwad (Khurd + Budruk ) have been acquired . An area admeasuring 
298.31 Hectares of village Kakadi have been acquired out of Notified Area of 302.80 Hectares and 
therefore requested to de -notify an area admeasuring 4.49 Hectares of village Kakadi from the said 
Notified Area and declare the said Authority as the " Special Planning Authority" for an area admeasuring 
52.54 Hectares, as per provisions of sub -section (1) and (1 - B ) of Section 40 of the said Act, vide its 
letter, dated 19th April 2017 and letter, dated 31st October 2018 (hereinafter referred to as " the said 
Proposal ") ; 

and whereas , it has been felt necessary to sanction the said Proposal submitted by the said 
Authority for the said Purpose for the Planned Development. 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (1) and (1 - B ) of Section 40 of 
the said Act and of all other powers enabling it is that behalf, the Government ofMaharashtra hereby : 
(0) Notifies the area specified in Appendix “ A ” appended hereto as “ the Notified Area” and 

de -notifies the area specified in Appendix “ B ” appended hereto from " Shirdi Notified Area ". 
(ii) Appoints the “ Said Airport Company” as the Special Planning Authority for the said Notified 

Area under Appendix “ A ” and; 
(iii) Declares that any Planning Authority , Special Planning Authority, New Town Development 

Authority functioning in the said Notified Area under Appendix “ A ” prior to this Notification shall 

cease to function in relation to the Notified Area from the date of this Notification . 
A copy of this Notification shall be kept open for inspection by the general public during office hours 
in the following offices on all working days for a period of one month . 

( 1) The Divisional Commissioner, Nashik Division , Nashik . 
(2 ) The Collector, Ahmednagar. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १९ ४० 


0 


( 3 ) The Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik . 

(4 ) The Vice - Chairman and Managing Director, Maharashtra Airport Development Company Ltd., 
8th Floor, World Trade Centre , Cafe Parade , Mumbai- 400 005 . 


Schedule 


Sr. No. 


District 


Taluka 


Village 


Area in Hectares 


1 


2 


3 


4 


5 


Notified Area 


Ahmednagar 


Kopargaon 


Kakadi 


45.01 


1 
2 

3 


Sangamner 


5.56 


Ahmednagar 
Ahmednagar 


Wadzari Khurd 
Kelwad (Khurd + Budruk ) 


Rahata 


1.97 


Total.. 


52.54 


Area De -notified from " Shirdi Notified Area " 


Ahmednagar 


Kopargaon 


Kakadi 


4.49 


Total.. 


4.49 


Boundaries of the aforesaid area as follows 
To the North : Passing through the village Wadzari Khurd under Survey No. 86 (Pt.) and the village 

Kakadi under Survey Nos . 222 (Pt.) , 224 ( Pt.), 223 (Pt.), 221 , 207 , 206 , 205 (Pt.), 
305 ( Pt.) , 306 (Pt.) , 204 (Pt.), 170 (Pt.), 325 (Pt.), 324 (Pt.), 168 (Pt.), 167 ( Pt.) , 
166 (Pt.), 83 ( Pt.), 84 (Pt.), 86 (Pt. ) , 87 (Pt.), 95 ( Pt.), 94 ( Pt.), 69 (Pt.), 97 , 99 , 103 
and 105 . 


N 


To the East : Through the village Kelwad Budruk under Survey Nos . 330 (Pt.), 305 (Pt.), 304 (Pt.) 

and through the village Kelwad Khurd under Survey Nos. 111 ( Pt.), 112 (Pt.) and 

113 ( Pt.) 
To the South : Through the village Kakadi under Survey Nos . 129 (Pt.), 128 (Pt.) , 127 (Pt.) , 

126 (Pt.), 125 ( Pt.), 124 (Pt.), 123 ( Pt.), 122 (Pt.), 121 (Pt.), 136 (Pt.) , 137 (Pt. ), 
138 (Pt.) , 140 ( Pt.), 151 ( Pt.), 150 (Pt.), 149 (Pt.), 148 ( Pt.), 147 (Pt.), 146 (Pt.) , 
163 (Pt. ), 162 ( Pt.), 160 (Pt.), 161 ( Pt.), 175 (Pt.), 179 ( Pt.) , 180 (Pt.), 188 ( Pt.), 
189 (Pt.), 193 ( Pt.), 194 ( Pt.), 203 (Pt.), 202 (Pt.), 201 (Pt.) , 200 (Pt.), 199 and 

through village Wadzari Khurd under Survey No. 108 (Pt.). 
To the West : Through the village Wadzari Khurd under Survey Nos. 86 (Pt.) , 88 (Pt.), 89 (Pt.), 
106 (Pt. ) and 105 ( Pt. ). 

Appendix " A " 
(Government Notification No. TPS - 1617 /376 / C.R.- 277 /2018 /UD - 9, dated 22nd November 2018 ) 

Table showing declared " Notified Area " of village Kakadi, taluka Kopargaon , village Wadzari Khurd , 
taluka Sangamner , village Kelwad (Khurd + Budruk ), taluka Rahata , district Ahmednagar and Appointment 
of“Maharashtra Airport Development Company Ltd. ” as the “ Special Planning Authority " for the said area . 
Sr. No. District 

Taluka Village 

S. No. 

Area in Hectare 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Ahmednagar 


Kopargaon 


Kakadi 


0.35 


2 


0.35 


64 (Pt.) 
65 (Pt.) 
87 (Pt.) 
94 (Pt.) 
95 ( Pt.) 


3 
4 

5 


0.02 


0.29 


1.84 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१ , शके १९ ४० 


Appendix ‘ A ’ - contd . 


Sr. No. 


District 


Taluka 


Village 


S. No. 


Area in Hectare 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


6 


Ahmednagar 


Kopargaon 


Kakadi 


0.39 


0.47 


7 
8 

9 


0.19 


0.18 


10 


0.12 


11 


0.13 


12 


0.14 


13 


0.13 


14 


0.09 


15 


0.34 


16 


0.42 


17 


0.20 


18 


0.07 


19 


0.11 


20 


0.26 


21 


0.12 


22 


0.23 


23 


0.06 


24 


0.09 


25 


96 (Pt. ) 
97 (Pt.) 
121 (Pt.) 
122 (Pt.) 
123 ( Pt.) 
124 (Pt.) 
125 (Pt.) 
126 ( Pt. ) 
127 (Pt.) 
128 ( Pt.) 
129 (Pt.) 
136 (Pt.) 
137 (Pt.) 
138 (Pt. ) 
140 ( Pt.) 
146 (Pt.) 
147 (Pt.) 
148 (Pt.) 
149 (Pt.) 
150 (Pt.) 
151 (Pt.) 
158 (Pt.) 
159 (Pt.) 
161 (Pt.) 
162 ( Pt. ) 
163 (Pt.) 
168 (Pt.) 
170 ( Pt. ) 
172 ( Pt. ) 
173 ( Pt.) 
174 (Pt.) 
175 ( Pt.) 
179 (Pt.) 
180 ( Pt.) 
181 ( Pt.) 
188 ( Pt. ) 
189 (Pt.) 
193 ( Pt.) 
194 (Pt.) 


0.20 


26 


0.30 


27 


0.47 


28 


0.20 


29 


3.11 


30 


0.17 


31 


0.12 


32 


0.72 


33 


1.13 


34 


0.25 


35 


3.24 


36 


4.35 


37 


4.65 


38 


1.15 


39 


1.65 


40 


1.09 


41 


0.25 


42 


0.17 


43 


1.75 


44 


1.39 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१ , शके १९ ४० 


S 


Appendix ‘ A ’ - contd . 


Sr. No. 


District 


Taluka 


Village 


Area in Hectare 


1 


2 


3 


4 


6 


45 


Ahmednagar 


Kopargaon 


Kakadi 


1.35 


Sr. No. 

5 
199 ( Pt.) 
200 (Pt.) 
201 ( Pt.) 
202 (Pt. ) 


46 


2.19 


47 


0.73 


48 


1.30 


49 


203 


2.12 


50 


1.07 


51 


0.37 


52 


0.27 


53 


0.13 


54 


0.59 


55 


0.10 


56 


1.19 


1.35 


57 
58 


205 (Pt.) 
206 (Pt.) 
207 ( Pt.) 
222 (Pt.) 
0.59 (Pt.) 
0.10 ( Pt.) 
1.19 (Pt.) 
1.35 (Pt.) 
0.30 (Pt.) 
86 ( Pt.) 
87 ( Pt.) 
89 (Pt. ) 
107 ( Pt.) 
108 ( Pt.) 
111 
112 


0.30 


1 


Ahmednagar 


Sangamner 


Wadzari Khurd 


0.25 


2 


0.22 


3 


1.40 


4 


3.56 


5 


0.13 


Ahmednagar 


Rahata 


Kelwad (Budruk ) 


0.35 


0.36 


113 


0.13 


2 
3 
1 
2 

3 


Ahmednagar 


Rahata 


Kelwad (Khurd ) 


304 


0.26 


305 


0.45 


330 


0.42 


Appendix " B " 
(Government Notification No. TPS - 1617 / 376 /C.R.- 277 /2018 /UD - 9, dated 22nd November 2018 ) 

Area to be de -notified from " Shirdi Notified Area ” notified vide Government Notification No. TPS 
1608 / 2662 /C.R.- 111 /09/UD - 9 , dated 28th May 2009 . 
Sr. No. S. No. Notified Area 

Area to be deleted Available Notified 
( in hectares) 

( in hectares ) Area ( in hectares) 

4 


2 


3 


LO 


1 

1 


204 (Pt.) 13.24 

3.31 

9.93 
2 221 (Pt.) 4.29 

1.18 

3.11 
Total .. 17.53 

4.49 

13.04 
This Notification shallbe published on the Government website at www.maharashtra.gov.in 
By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

R. S. CHOUHAN , 
Desk Officer to Government. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १ ९४० 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती 


इत्यादी 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 
जिल्हा नंदुरबार 

क्रमांक मशा/कार्या-२/ ५/ अक्कलकुवा/ एसआर-०१/ ५२३९/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा 
समूह, वाडी / वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, मोरांबा ग्रामपंचायतीतील करणपाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २ ऑक्टोबर २०१५ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , तळोदा उपविभाग, तळोदा यांनी यासंदर्भात दिनांक १० जुलै २०१८ रोजी मोरांबा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या करणपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


, 


२ 


, 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 

त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 
सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 

अनुसूची 
जिल्हा नंदुरबार , तालुका अक्कलकुवा, गाव करणपाडा (मोरांबा ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: रांझणी 


क . नं . १४२ 


२ 


पश्चिम : सर्व्हे नंबर ७२ 


एकूण क्षेत्र हे . ८२.४९ आर 


उत्तर 


: रतनबारा 


३ 

४ 


दक्षिण : सर्व्हे नंबर ७९ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

राजाराम माने, 
विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , १६ नोव्हेंबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १९ ४० 


११ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


-- 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ अक्कलकुवा/ एसआर-०२ / ५२४०/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह , वाडी / वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 

आणि ज्याअर्थी, मोरांबा ग्रामपंचायतीतील मोगरापाणीपाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २ ऑक्टोबर २०१५ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


२ 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , तळोदा उपविभाग , तळोदा यांनी यासंदर्भात दिनांक १० जुलै २०१८ रोजी मोरांबा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या मोगरापाणीपाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका अक्कलकुवा, गाव मोगरापाणीपाडा ( मोरांबा) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


करणापाडा 


क . नं . ११० 


२ 


पश्चिम : सर्व्हे नंबर ९ ८ 


एकूण क्षेत्र हे . ७२.६ ९ आर 


३ 


उत्तर 


: क . नं . १०० 


: 


४ 


दक्षिण : सर्व्हे नंबर ९ ३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, १६ नोव्हेंबर २०१८ . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १९ ४० 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


-- 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ अक्कलकुवा/ एसआर-०३ / ५२४१/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह , वाडी / वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 

आणि ज्याअर्थी, मोगरा ग्रामपंचायतीतील कोटीननगरपाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १४ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , तळोदा उपविभाग, तळोदा यांनी यासंदर्भात दिनांक १० जुलै २०१८ रोजी मोगरा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या कोटीननगरपाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका अक्कलकुवा, गाव कोटीननगरपाडा (मोगरा) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: मांगरा शिवार 


क . नं . ८० 


२ 


पश्चिम : देवनदी 


: 


एकूण क्षेत्र हे . ८ ९.३६ आर 


३ 


उत्तर 


: ओघाणी शिवार 


४ 


दक्षिण : कटासखाई शिवार 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, १६ नोव्हेंबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १९ ४० 


१३ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


-- 


क्रमांक मशा/ कार्या -२/ ५/ अक्कलकुवा/ एसआर-०४/ ५२४२/ २०१८.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह , वाडी /वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 

आणि ज्याअर्थी, मोगरा ग्रामपंचायतीतील गुबालआंबापाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १४ ऑगस्ट २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , तळोदा उपविभाग, तळोदा यांनी यासंदर्भात दिनांक १० जुलै २०१८ रोजी मोगरा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या गुबालआंबापाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका अक्कलकुवा, गाव गुबालआंबापाडा ( मोगरा ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


ओघाणी गाव 


क . नं . ७९ 


२ 


पश्चिम : देवनदी 


: 


एकूण क्षेत्र हे. २८७ पैकी हे. २७ 


३ 


उत्तर 


: हुणाखांबची शीव 


४ 


दक्षिण : कोटीननगर नवीन 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक, १६ नोव्हेंबर २०१८ . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १ ९४० 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १९ नुसार प्राथमिक अधिसूचना. 


जिल्हा जळगाव , तालुका भुसावळ, मौजे साकेगाव 


संपादित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक/ 
गट क्रमांक 


जिल्हा जळगाव 


१ 


२ 


, 


हे . आर 


४०० पै. 


० २३ 


४०० पै . 


० २३ 


४०० पै . 


० २५ 


क्रमांक भूसंपा/ एसआर-३२ /९ ५/ १७६/ २०१७.- ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम 
( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना 
क्रमांक भूसंपादन/ एसआर-३२ / ९ ५/१७६/ १२४१/ २०१७, दिनांक २० 
सप्टेंबर २०१७ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची “ दोन 
मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 


३६ ९ 


० २ ९ 


३७० 


० ३१ 


३७१ 


O 


६० 


" 


३७३/२ 


० ११ 


, 


३७३/३ 


० ०५ 


३७३/ ४ - ब 


० ३१ 


आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


-- 


३७३/५ 


० २८ 


३७३/६ 


० १५ 


३७३/७ 


० ३३ 


आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, कलम 
१५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास) , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम (१) च्या 
तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 


एकूण . 


३ १४ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : वाघूर प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यासाठी संपादन 


प्रकल्पकार्याचेवर्णन : मौजे साकेगाव , तालुका भुसावळ , 

जिल्हा 
जळगाव येथील खाजगी जमीन वाघूर उजव्या कालव्यासाठी भूसंपादन 


“ 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे; 


करण्याबाबत. 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , भुसावळ भाग, भुसावळ , जिल्हा जळगाव यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - चार 


. 


मौजे साकेगाव, तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव येथील खाजगी 
जमीन वाघूर उजव्या कालव्यासाठी भूसंपादन करण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६ - १२, २०१८ / अग्रहायण १५ - २१ , शके १९ ४० 


१५ 


“ 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार " 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचेपदनाम : 
उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ भाग, भुसावळ . 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी , 

भुसावळ 
भाग, भुसावळ शहर पोलीस स्टेशनजवळ, भुसावळ , तालुका भुसावळ , 
जिल्हा जळगाव . 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : क्रमांक साशा/ भूसंपादन/ एसआर/ ३२/ ९ ५/ 
२०१७/१७६/२०१७, दिनांक १२ जानेवारी २०१७. 


: 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
पाचोरा भाग, पाचोरा, तालुका पाचोरा, जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


- 
- 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव, तालुका भडगाव 


टीप .-- उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, वाघूर धरण 

विभाग , जळगाव व उपविभागीय अधिकारी, भुसावळ भाग , भुसावळ 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 

किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी, जळगाव 

तथा समुचित शासन, जळगाव . 
जळगाव , २७ नोव्हेंबर २०१८ . 


संपादित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक/ 
गट क्रमांक 


१ 


२ 
हे . आर 


मौजे पथराड 


२२३/२/२ पै. 


० ११ 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १९ नुसार अधिसूचना. 


२२८ पै . 


० ३७ 


२२ ९ पै. 


० २८ 


जिल्हा जळगाव 


२३२ पै. 


० 


१२ 


२४३/ २ - ब/ २/ २- ब/ २ पै. 


० ४४ 


२४३/ २- ब/ २ / २ - ब / १ पै . 


० २५ 


२४३/ २- ब/ १ पै. 


० ७२ 


२४४ पै . 


० ०६ 


२६५ पै. 


० ७५ 


.. 


क्रमांक भूसंपादन /मौजे आडळसे , जुवार्डी, गुढे, पथराड / 
एसआर -०४/ २०१६. - ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या जळगाव 
जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा 
केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन /मोजे 
आढळसे, जुवार्डी, गुढे, पथराड / एसआर-०४/ २०१६, दिनांक २८ ऑगस्ट 
२०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची “ दोन ” मध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


मौजे आडळसे 


१५८ पै. 


० ०६ 


१५ ९/ १ पै . 


० २६ 


१६० पै. 


० १२ 


.. 


मौजे गुढे 


. 


३८८ पै. 


० २४ 


३८ ९ पै . 


. 


०५ 


३ ९ ०/ १ पै. 


० ०८ 


आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, कलम 
१५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास), 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या 
तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 


३ ९ ० / १ पै . 


० ०२ 


३ ९ २/ ३ पै. 


० 


olo 


.. 


३ ९ २/ ४ पै . 


० १० 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२, २०१८ / अग्रहायण १५ - २१ , शके १९ ४० 


अनुसूची - एक 


चालू 


अनुसूची- एक 


चालू 


जिल्हा जळगाव, तालुका भडगाव 


जिल्हा जळगाव , तालुका भडगाव 


संपादित क्षेत्र 


संपादित क्षेत्र 


भूमापन 

क्रमांक / 
गट क्रमांक 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


१ 


२ 


१ 


२ 


हे . आर 


हे . आर 


मौजे गुढे - चालू 


मौजे जुवार्डी- चालू 


३ ९ ८ पै. 


० २४ 


३३ / १ - ब पै. 


० 


०७ 


३९९/ २ पै . 


० १० 


३२ पै. 


० 


४० 


४००/२/३ पै . 


० ४ ९ 


४२/२ पै. 


० २१ 


४००/३ पै. 


० १५ 


४३/१ पै. 


० ४० 


४००/२/२ पै. 


० ०८ 


४३/२ पै . 


० १६ 


४११ पै. 


० ४४ 


४३/३ पै . 


० १३ 


४१२ पै . 


० ५० 


४३/४ पै. 


० २८ 


४१३/४ पै . 


० ०३ 


४३/५ पै. 


० ६३ 


.. 


४१५/२ पै. 


० ३ ९ 


४४/१ पै . 


११ 


४१४/१ पै. 


० २८ 


४५/२ पै . 


० ३० 


मौजे जुवार्डी 


७० पै. 


० ३० 


४६१/१ पै . 


० ०६ 


७१ / २- अ पै . 


० ३२ 


४६४/१ पै. 


० २२ 


७२- अ पै. 


० २ ९ 


४६४/२ पै. 


० १४ 


७२ - ब पै . 


० 


१७ 


४६४/३ पै . 


० २४ 


७२ - ब पै . 


० 


१४ 


.. 


४६४/४ पै . 


० ४ ९ 


अनुसूची - दोन 


७/२ पै. 


० १२ 


.. 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


७/१ पै. 


० १३ 


प्रकल्पाचे नाव : नदीजोड योजनेअंतर्गत मौजे आडळसे , जुवार्डी, 
गुढे व पथराड , तालुका भडगाव , जिल्हा जळगाव पोहोच कालव्याचे 


६/१/२ पै . 


० २४ 


२६ पै . 


० १६ 


काम . 


२५ पै 


० २४ 


: 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन : नदीजोड योजनेअंतर्गत मौजे आडळसे , 
जुवार्डी, गुढे व पथराड, तालुका भडगाव, जिल्हा जळगाव पोहोच 
कालव्याचे काम . 


२४/१ पै . 


० ०२ 


२४/२ पै. 


० ०२ 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा 


३० पै . 


० १५ 


२१ पै . 


अनुसूची - तीन 


० १५ 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


१० / १ - अ पै. 
१०/ २- ब पै. 
३१ पै. 


} 


१ ६ ९ 


निरंक 


० १६ 


३३/१ पै. 


० ३५ 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


३३/२ पै. 


० ०४ 


.. 


निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १ ९४० 


१७ 


टीप.- 


. 


( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी 

अभियंता, लघू पाटबंधारे विभाग , जळगाव व उपविभागीय 
अधिकारी, पाचोरा भाग, पाचोरा यांचे कार्यालयांमध्ये निरीक्षण 

करता येईल . 
( २ ) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 

पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 

बोजा व अडथळा करू नये . 
( ३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 

नोंद घ्यावी. 
( ४ ) दुय्यम निबंधक , भडगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 
विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. 

किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर, 

जिल्हाधिकारी, जळगाव 

तथा समुचित शासन, जळगाव. 
जळगाव , २६ नोव्हेंबर २०१८ . 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र 

म्हणून 

निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी 
( भूसंपादन), क्रमांक २ , नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे विहितगाव 

प्रकरण क्रमांक ११/०७ 


सर्व्हे नंबर / 


अंदाजित 
क्षेत्र 


गट नंबर 


२ 


चौ . मी . 


२४/१० पै . 


३०० 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 


.. 


कलम १ ९ . 


जिल्हा नाशिक 


एकूण 

३०० 
अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : १२ मीटर रुंद विकास योजना रस्ता. 
प्रकल्पाच्या कामाचेवर्णन : १२ मीटर रुंद विकास योजना रस्ता. 
समाजाला होणारे लाभ : दळणवळणाची सुविधा उपलब्ध होईल 

अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक, मौजे विहितगाव 
भूमापन क्रमांक / 

क्षेत्र 
गट नंबर 


१ 


२ 


क्रमांक भूसं /कक्ष-१०/ ३ / कावि -१००९ / २०१८.- ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ 
च्या पोट -कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून अधिसूचना क्रमांक लागू नाही. सदर प्रकरणास महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-११ ९ ३/ २१२४ / सीआर -१२६ /९ ५ / युडी-९, 
दिनांक १९ फेब्रुवारी १ ९९ ६ रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबतच्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलम 
१५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली 
आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट 
कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनीची आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 


हे . आर 


लागू नाही. 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


लागू नाही. 


टीप.- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
क्रमांक २, नाशिक यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल. 


, 


राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हाधिकारी , नाशिक . 


नाशिक, १ डिसेंबर २०१८ . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १९ ४० 


- 


जिल्हा नाशिक 

क्रमांक उजिभूसं क्र . २/ केस नं . १३ / ०७ / कावि -१०१५ / २०१८ / दुरुस्ती.- जिल्हाधिकारी, नाशिक यांचेकडील क्रमांक भूसं/ कक्ष/ १० / ३ / 
कावि/ ७१८/ २०१८ , दिनांक २१ ऑगस्ट २०१८ अन्वये कलम १९ (१) ची अधिसूचना महराष्ट्र शासन राजपत्र , नाशिक विभाग, भाग १ पुरवणीमध्ये 
दिनांक ३० ऑगस्ट ते ५ सप्टेंबर २०१८ रोजी पृष्ठ १० वर प्रसिद्ध झालेली आहे. त्यात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 
या ऐवजी 

असे वाचावे 
अनुसूची- एक 

अनुसूची- एक 
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे देवळाली 

जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे देवळाली 
प्रकरण क्रमांक १३/०७ 

प्रकरण क्रमांक १३/०७ 
नगर भूमापन क्रमांक / 

अंदाजित नगर भूमापन क्रमांक/ 

अंदाजित 
सर्व्हे नंबर / 

क्षेत्र सर्वे नंबर / 

क्षेत्र 
गट नंबर 

गट नंबर 


१ 


२ 


१ 


२ 
चौ . मी . 


चौ . मी . 


६१२४ ( स . नं . १ ९ ३ पैकी) 


११४.०० 


६१२४ ( स . नं . १९ ३ पैकी) 


५७५.१६ 


राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक , 


३ 


डिसेंबर 

२०१८ . 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपादन/ एसआर -२२ / २००७/ दुरुस्ती.- या भूसंपादन प्रकरणात भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभाग, भाग १ पुरवणीमध्ये 
दिनांक २२ - २८ मार्च २०१८ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सदरचे अधिसूचनेमध्ये जमिनींचेवर्णन खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध 
करण्यात आले होते . 
याद्वारे कलम ११ मधील अनुसूची एक जमिनींचे वर्णनाबाबत सुधारित अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येत असून खालीलप्रमाणे वाचावे. 
या ऐवजी 

असे वाचावे 
जिल्हा जळगाव, तालुका यावल , गाव अंजाळे 

जिल्हा जळगाव , तालुका यावल , गाव अंजाळे 
अंदाजित 

अंदाजित 
गट क्रमांक 

क्षेत्र गट क्रमांक 

क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 


भूमापन क्रमांक / 


१ 


२ 


१ 


२ 


हे . आर 


हे . आर 


४६५ 


१ ३० 


४६४ 


१ ३० 


पो . ख . 


० ३३ 


पो . ख . 


० ३३ 


४६३ 


१० १ 


४६३ 


१ ०१ 


ख . 


० ४२ 


पो . ख . 


० ४२ 


४७७ 


१ ४३ 


पो . ख . 


० ७४ 


डॉ अजित थोरबोले , 

उपविभागीय अधिकारी, 
फैजपूर भाग, फैजपूर , जिल्हा जळगाव. 


फैजपूर , २२ नोव्हेंबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२, २०१८ / अग्रहायण १५ - २१ , शके १९ ४० 


१ ९ 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


जिल्हा जळगाव 


. 


क्रमांक भूसंपादन/ एसआर-२३ / २००७ / दुरुस्ती.- या भूसंपादन प्रकरणात भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र , नाशिक विभाग, भाग १ पुरवणीमध्ये 

२८ मार्च २०१८ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सदरचे अधिसूचनेमध्ये जमिनींचे वर्णन खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध 
करण्यात आले होते . 


दिनांक २२ 


याद्वारे कलम ११ मधील अनुसूची एक जमिनींचे वर्णनाबाबत सुधारित अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येत असून खालीलप्रमाणे वाचावे. 
या ऐवजी 

असे वाचावे 
जिल्हा जळगाव, तालुका यावल, गाव पाडळसे 

जिल्हा जळगाव, तालुका यावल , गाव पाडळसे 
भूमापन क्रमांक / 

अंदाजित भूमापन क्रमांक / 

अंदाजित 
गट क्रमांक 

क्षेत्र गट क्रमांक 

क्षेत्र 


१ 


२ 


१ 


२ 


हे . आर 


हे . आर 


६८५ 


२ १० 


६८५ 


२ १० 


पो . 


ख .. 


१० ० ९ 


पो . ख . .. 


१ 


० ९ 


५६०/१ पै . 


० ०५ 


५६० अ + ब पै . 


० ०५ 


५६०/२ पै . 


० ०५ 


डॉ अजित थोरबोले , 

उपविभागीय अधिकारी , 
फैजपूर भाग , फैजपूर , जिल्हा जळगाव. 


फैजपूर , २२ नोव्हेंबर २०१८ . 


, 


अध्यक्षा, नगरपरिषद यांजकडून 
शिरपूर - वरवाडे नगरपरिषद , शिरपूर 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे 

कलम ३७ ( १ ) अन्वये. 


आता, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ च्या 
कलम ३७ ( १) अन्वये उद्घोषित करण्यात येते की , उपरोक्त 
बदलाबाबत जर कोणाचा काही आक्षेप अगर सूचना असतील तर 
त्या त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध 
झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत अध्यक्षा, शिरपूर 
वरवाडे नगरपरिषद यांना लेखी सादर कराव्यात . 

उक्त कालावधीत आलेल्या सूचना किंवा आक्षेप सदरहू किरकोळ 
बदलाचा प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर करतेवेळी विचारात 
घेतले जाईल . 


नोटिस 


उक्त बदल दर्शविणारा नकाशा नगरपरिषद कार्यालयात लोकांना 
कार्यालयीन वेळेत पहावयास मिळेल. 


क्रमांक बांध.विभाग/ ३३५ ९/ २०१८.- शिरपूर - वरवाडे शहराची 
वाढीव हद्दीची विकास योजना शासनाकडून नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१००५/ ३१७६/ प्र.क्र .५८/ २००५/ नवि - ९ , 
दिनांक १८ ऑगस्ट २००६ पासून अंमलात आली आहे. 

ज्याअर्थी, शिरपूर - वरवाडे नगरपरिषदेच्या वाढीव हद्दीच्या विकास 
योजनेत शिरपूर बुद्रुक सर्व्हे नंबर १५९ मधून १२ मीटर रुंदीचा पूर्व 
पश्चिम व दक्षिण रस्ता आरक्षणात दिसून येतो . शिरपूर बुद्रुक , सर्व्ह 
नंबर १५९ मधून जाणारा पूर्व- पश्चिम व दक्षिणेकडे जाणारा १२ 
मीटर रुंदीचा रस्ता विकास योजनेतून कायमचा काढून टाकणेस व 
बगीचाचे आरक्षणऐवजी क्रीडांगणाचे आरक्षण करणेसाठी मे . जनरल 
बोर्ड ठराव क्रमांक ११७, दिनांक २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी मंजुरी दिलेली 
आहे. 


जयश्रीबेन पटेल, 

अध्यक्षा, 
शिरपूर - वरवाडे नगरपरिषद , 

शिरपूर , जिल्हा धुळे. 


शिरपूर, २७ नोव्हेंबर २०१८. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १९ ४० 


SHIRPUR -WARVADE MUNICIPAL COUNCIL , 

SHIRPUR 


Under Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional 

and Town Planning Act, 1966 . 


Notice 


क्रमांक बांध.विभाग/ ३३५९/ २०१८.- The Development Plan 
of Shirpur -Warvade (Extended limit ) prepared by 
the Municipal Council for the whole under the 
jurisdiction and is sanctioned by Government of 
Maharashtra , Urban Development Department 
under notification No. TPS - 1005/ 3176/ CR- 58/ 2005/ 
UD - 9 , dated 18th August 2006 and as came into 
force. 


संघटनांचे कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण , मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी 
प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत. तसेच सकल मराठा , 
धनगर समाजाचे वतीने आरक्षणासाठी व जायकवाडी धरणात पाणी 
सोडणे संदर्भात जिल्ह्यात ठिकठिकाणी आंदोलने चालू आहेत. तसेच 
अहमदनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रिया सुरू 
झालेली आहे. दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ रोजी मुस्लीम धर्मियांचा 
ईद - ए -मिलाद हा सण- उत्सव जिल्ह्यात सर्वत्र साजरा करण्यात 
येणार आहे , याबाबत कळविले आहे. 

या पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . म्हणून पोलिसांना कर्तव्य 
बजावताना अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा 
महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम 
३७ ( १) ( ३ ) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत पोलीस 
अधीक्षक, अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र , दिनांक 

१५ 

नोव्हेंबर 
२०१८ अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून 
मी , राहुल द्विवेदी , जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर , मला मुंबई 
पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व 
ठिकाणी कोणाही इसमास खालील कृत्ये सक्षम अधिकाऱ्यांच्या 
पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यास मनाई करीत आहे : 

( अ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे , तलवारी, भाले, सुरे , बंदुका, दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल , अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे ; 

( ब ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाचीकिंवा फेकावयाची 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे किंवा जमा 
करणे : 
( क ) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 


Whereas , in sanctioned Development Plan of 
extended limit, 12 meter DP Road is passes 
through S. No. 159 from the East site to West 
and South side DP road passes through S. No. 
159 is deleted and the reservation of S. No. 15 , 
Garden is Change to Playground as shown in 
Plan and sanctioned by Hn . General Board of 
Municipal Council Resolution No. 117 , dated 2nd 
November 2018. 

In pursuance of sub -section ( 1 ) of Section 37 
of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act , 1966 suggestion or objection of any person 
with respect to proposed modification are invited 
not later than one month from the publication of 
this notice in the Maharashtra GovernmentGazette 
and it will be considered before submitting the 
proposed modification to the Gevernment for 
sanction . Plan showing the above proposed 
modification is kept for public inspection at 
Municipal Council during office hours on working 
days . 


- 


करणे ; 


-- 


JAYASHREEBEN PATEL , 

President , 
Shirpur -Warvade Municipal Council, 

Shirpur, district Dhule . 


Shirpur, 27th November 2018 . 


( ड ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक जवळ बाळगणेकिंवा 
तयार करणे ; 
( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे , गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 
( ई ) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता 
धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे , 
हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर 
वस्तू तयार करणेकिंवा त्यांचा प्रचार करणे 

( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणुका काढणेस , पाचपेक्षा जास्त 
व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे . 

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत. 
( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना , ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे , तसेच ज्या 
व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे 
आवश्यक आहे. 

( ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ, 
लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम. 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३) अन्वये 

आदेश 
क्रमांक डीसी/ कार्या ९ - ब-१/ ३ ९ २५ / २०१८.- पोलीस अधीक्षक , 
अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ 
८०२५/२०१८ , दिनांक 

१५ नोव्हेंबर 

२०१८ पत्रानुसार अहमदनगर 
जिल्ह्यात सध्या स्थानिक प्रश्नांच्या संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध 


चे 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १९ ४० 


२१ 


( क ) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी 
पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर परवानगी 
घेतली आहे, अशा व्यक्ती. 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ रोजीचे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक 
डिसेंबर 

२०१८ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतोचे कालावधीत जारी राहील . 
प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


३ 


राहुल द्विवेदी, 


जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर . 


अहमदनगर , १७ नोव्हेंबर २०१८ . 


. 


वाचले : (१ ) पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 

प्रतिबंधक मनाई आदेश/ ३४२५/ २०१८ , दिनांक २६ 


-- 


ऑक्टोबर २०१८ . 


( २ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ), (३ ) 


आदेश 


ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी, राहुल रेखावार , 
जिल्हादंडाधिकारी , धुळे , मला उपोद्घातात नमूद अ. क्र . २ अन्वये 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१ ), ( ३) नुसार प्राप्त 
असलेल्या अधिकारांचा वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास 
पुढील कृत्ये करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे : 
( अ ) सोटे , तलवारी, बंदुका , भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 

अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 
( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक 

पदार्थकिंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 
( क) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , साधने 

इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर नेणे ; 
( ड) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव 

करणे अथवा सोंग आणणे 
( इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणेगे ; 
( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 
(ग) सभा घेण्यास, मिरवणूक काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त 

व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 
( ह ) उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांनी 

दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली, सभा ; 
वरील कलम ३७ ( १), ( ३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम 
वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा अपंग इसमांना लागू 
नाही. तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, 

त्यांना लागू होणार नाहीत . 
तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( ३ ) नुसार 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा 
समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास) किंवा मिरवणुकीस 
मनाई करीत आहे व सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका, मोर्चे इत्यादी 
परवानगीबाबत पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
घेऊन परवानगी द्यावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी, तसेच लग्न 
मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास 
सदर निबंध लागू नाहीत. 

सदरचा आदेश हा दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ रोजीचे ००.०५ 
वाजलेपासून ते दिनांक 

१५ नोव्हेंबर २०१८ 

रोजीचे 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील . 
सदरचा आदेश हा दिनांक 

३० ऑक्टोबर २०१८ 

रोजी माझे सही व 
कार्यालयाचेशिक्क्यानिशी दिला असे. 

राहुल रेखावार , 
धुळे , ३० ऑक्टोबर २०१८ . 

जिल्हादंडाधिकारी , धुळे . 


५ 


क्रमांक ड/ कक्ष-३/ एमएजी -२/ कावि -१५९ ३/ २०१८.- ज्याअर्थी, 
उपोद्घातात नमूद अ . क्र . १ चे पत्रान्वये पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी 
दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१८ रोजीपासून हिंदू बांधवांचा दीपावली सण 
साजरा करण्यात येणार 

असून , 

दिनांक नोव्हेंबर 
धनत्रयोदशी, दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी नरक चतुर्दशी, दिनांक 
७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी लक्ष्मीपूजन , दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी 
बलीप्रतिपदा व दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी भाऊबीज साजरी 
करण्यात येणार असून दीपावली हा सण जिल्ह्याभरात मोठ्या 
उत्साहाने पार पाडला जात असतो. सदर सण व उत्सव कालावधीत 
हिंदू बांधवांकडून ठिकठिकाणी फटाके फोडणे , तसेच धार्मिक कार्यक्रमांचे 
आयोजन करण्यात येत असते. त्या अनुषंगाने धुळे शहरात व जिल्ह्यात 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. तसेच धुळे जिल्ह्याची जातीय पार्श्वभूमी पाहता हिंदू, मुस्लिम 
व अनुसूचित / सवर्ण या समाजांमध्ये किरकोळ कारणांवरून वाद 
होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. वरील सण- उत्सवाच्या 
अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात दिनांक २९ 

००.०५ वाजेपासून 
ते दिनांक १२ जून २०१८ रोजीचे २३.५० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस 
कायदा कलम ३७ ( १) , ( ३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊन 
प्रसिद्धी होणेची विनंती पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी केलेली आहे . 

तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना 
मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल 
व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण 


२०१८ रोजी 


मे २०१८ रोजीचे 


२३.५० वाजेपावेतो 


२२ 


८ 


ते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १ ९४० 
पोलीस अधीक्षक यांजकडून 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१२ चा क्रमांक XXIV(मुंबई पोलीस 

आदेश 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३३ ( १ ) ( ब ) 
नुसार अधिसूचना. 

क्रमांक बी -२ / एमएच -४४३/ १ ९ ८५/ सन २०१८.- श्री . लक्ष्मण देवराम 

गायकवाड, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, नंदुरबार यांना दिनांक २८ 
आदेश 

सप्टेंबर २०१८ ते दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१८ पावेतो अशी एकूण ७ 
क्रमांक जिविशा/ नवरात्रौत्सव / मनाई आदेश/ २६८८/ २०१८.- ज्याअर्थी, 

दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक २७ सप्टेंबर २०१८ कार्यालयीन 
दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी 

वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१८ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मोलगी पोलीस स्टेशन हद्दीतील काठी या गावी सालाबादप्रमाणे दसरा 

( दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी तोंडी परीक्षेस उपस्थित राहण्यासाठी 
सणानिमित्ताने काठी संस्थानिकांचा गादी पूजनाचा कार्यक्रम आयोजित 
करण्यात येणार आहे. तसेच सदर कार्यक्रमाचे ठिकाणाजवळून मोलगी 

यापूर्वीच मंजूर मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीनुसार ) मुख्यालय सोडण्याची 
धडगाव रस्ता जातो. सदर कार्यक्रमासाठी अक्कलकुवा तालुका, मोलगी 

परवानगी मंजूर करण्यात आली आहे. 
परिसर व सातपुडा भागातील सुमारे २५ ३० हजार जनसमुदाय रजेवरून परत आल्यावर श्री . लक्ष्मण देवराम गायकवाड यांना 
हजर राहण्याची शक्यता आहे. त्या कार्यक्रमासाठी काही नागरिक 

दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
बाहेरून चारचाकी व दुचाकी वाहने आणतील. अशा वेळी वाहनांच्या 

येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
गर्दीमुळे मोलगी व काठी या ठिकाणी वाहतुकीची कोंडी होऊन एखादे 

वरिष्ठ स्तर, नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
वेळेस अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच वाहतुकीच्या 

नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
कोंडीमुळे जनतेमध्ये धक्काबुक्की, चेंगराचेंगरी होऊन अथवा वाहनांमुळे 
अपघात घडून मोठ्या प्रमाणात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण श्री . लक्ष्मण देवराम गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही याबाबत माझी खात्री झालेली आहे. 

नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
त्याअर्थी, मी , संजय पाटील , पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार जिल्हा 

कार्यभार श्री. जी. एच. पाटील, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांच्याकडे 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१२ चा क्रमांक XXIV (मुंबई पोलीस ठेवण्यात येत आहे. 
अधिनियम , १९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल) चे कलम ३३ ( १) ( ब) नुसार 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , खालीलप्रमाणे 

टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . लक्ष्मण देवराम गायकवाड , 
विनियमनबाबत आदेश देत आहे . 

दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
( १) दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१८ चे सकाळी ६.०० वाजेपासून ते अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
दिनांक 

१ ९ ऑक्टोबर २०१८ चे रात्री २४.०० वाजेपावेतो धडगाव येथून 

नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
मोलगीकडे येणाऱ्या एस. टी . बसेस , जीप/ चारचाकी वाहने भांगरापाणी 
जमानामार्गे मोलगीला येतील . 

नंदुरबार , २४ सप्टेंबर २०१८ . 


( २) तसेच अक्कलकुवा येथून येणाऱ्या एस . टी . बसेस व जीप/ चार 
चाकी वाहने डाब - जमानामार्गे धडगावकडे जातील. 


आदेश 


सदरचा आदेश दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे सकाळी 
६.०० वाजेपासून ते दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१८ चे रात्री २४.०० 
वाजेपावेतो मोलगी पोलीस स्टेशन हद्दीत अंमलात राहील. 


सदर आदेशाचा भंग केल्यास महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१२ 
चा क्रमांक XXIV ( मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे संक्षिप्त नाव 
बदल) चे कलम १३१ प्रमाणे अपराध राहील . 


क्रमांक बी -२/ एमएचएनबी -०५/ २६९/ १ ९९ २/ सन २०१८.- श्री . वामन 
जयवंतराव दैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , शहादा यांना 
दिनांक २७ सप्टेंबर २०१८ ते दिनांक २९ सप्टेंबर २०१८ पावेतो अशी 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना दिनांक ३० सप्टेंबर २०१८ रोजी रविवारची सुट्टी उपभोगण्याची 
परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . वामन जयवंतराव दैठणकर यांना 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , शहादा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , शहादा या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक १६ ऑक्टोबर 
२०१८ रोजी दिला आहे. 


संजय पाटील , 
पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार. 


नंदुरबार , १७ ऑक्टोबर २०१८. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १९ ४० 


२३ 


आदेश 


श्री . वामन जयवंतराव दैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायिक पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . जी . एच . पाटील, मुख्य 

न्यायदंडाधिकारी , 
नंदुरबार यांनी सांभाळावा. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वामन जयवंतराव दैठणकर , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
शहादा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , २५ सप्टेंबर २०१८ . 


क्रमांक बी -१/ ४६४४ / सन २०१८.- श्री . मोहन गुलाबराव चव्हाण 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक 
२४ सप्टेंबर २०१८ ते दिनांक २९ सप्टेंबर २०१८ पावेतो अशी एकूण ६ 
दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक २२ सप्टेंबर २०१८ ( चौथा शनिवार) , 
दिनांक २३ सप्टेंबर २०१८ ( रविवार ) व दिनांक 

२०१८ ( रविवार ) व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१८ 
( रविवार ) रोजीच्या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०१८ पावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवागनी 
देण्यात येत आहे. 


- 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . मोहन गुलाबराव चव्हाण यांना तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तर्थजिल्हा 
न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


- 


क्रमांक बी -२/ एमएचएनबी-२५९ ५ / २०१९ / सन २०१८.- श्रीमती 
ज्योतीमाला चंद्रशेखर गुप्ता , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , नंदुरबार यांना दिनांक १४ सप्टेंबर 
२०१८ ते दिनांक २१ सप्टेंबर २०१८ पावेतो अशी एकूण ८ दिवसांची 
अर्जित रजा, तसेच उपरोक्त कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ज्योतीमाला चंद्रशेखर गुप्ता यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्री. मोहन गुलाबराव चव्हाण तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए . डी . क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -३ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 


. 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . मोहन गुलाबराव चव्हाण 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


धुळे , १९ सप्टेंबर २०१८ . 


श्रीमती ज्योतीमाला चंद्रशेखर गुप्ता , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग,नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती धनश्री 
आर. भंडारी , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांनी सांभाळला होता . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ज्योतीमाला चंद्रशेखर 
गुप्ता , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, नंदुरबार ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिल्या असत्या . 


आदेश 


सप्टेंबर २०१८ 


क्रमांक बी -२/ ४६४५ / सन २०१८.- श्री . दस्तगीर राजेखान पठाण , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
धुळे यांना दिनांक २४ 

ते दिनांक २६ 

सप्टेंबर 

२०१८ 
पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक २२ सप्टेंबर 
२०१८ ( चौथा शनिवार) , दिनांक २३ सप्टेंबर २०१८ ( रविवार) रोजीच्या 
सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २१ 
सप्टेंबर २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २७ सप्टेंबर 
२०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवागनी 
देण्यात येत आहे . 


अभय एस . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 


- 


नंदुरबार , २८ सप्टेंबर २०१८ . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १९ ४० 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . दस्तगीर राजेखान पठाण यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . दस्तगीर राजेखान 
पठाण , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


, 


श्री . दस्तगीर राजेखान पठाण , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . श्रीमंत द्वारकादास चक्कर , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 


श्याम छगनलाल चांडक , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


. 


धुळे , १९ सप्टेंबर २०१८ . 


- 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. SANJAY BABURAO WAICHAL, 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006. EDITOR : SHRI. SANJAY BABURAO WAICHAL. 


